मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसान 
भरपाई देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीआरटी-१२२१/प्र.क्र.9४६/पोल-११, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना :- 
देवनार पोलीस ठाणे, मुंबई गु ₹.क्र ३९९/२१, भा. द. वि. कलम ३८०,४११,२०१,३४ या गुन्ह्यात आरोपी मोहम्मद उस्मान 
मोहम्मद हनीफ शोख याची पत्नी सादिकाबी मोहम्मद उस्मान ae यांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे त्यांचे पतीला न्यायालयीन 
कोठडीचे आदेश होऊनसुद्धा अवैधरित्या पोलिसांनी पोळीस कोठडीत ठेवले असल्याबाबतची मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे रिट 
याचिका क्र.२७५४/२१ दाखल केली होती. सदर याचिकेवर दिनांक १६/११/२०२१ रोजी मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे सुनावणी 
होऊन सदर आरोपीचा अडीच दिवसाच्या कालावधीसाठी अवैधरित्या ताबा झाल्याचे मान्य करून पुढील प्रमाणे आदेश पारित 
केलेले आहेत. 
1) Respondent No.1 State is directed to pay Rs 20,000/- (Rupees twenty Thousand only) to the husband of petitioner 
namely Mohd. Usman Mohd Hanif Shaikh, the accused, by way of compensation within a period of four weeks. 
2) It would be open to respondent number 1 State to hold inquiry and fix liability on the concerned officer/ officials 


and thereafter take appropriate action, if found necessary. 


शासन Ba RUE) निर्णय :- 
मा. उच्च न्यायालयाने SET याचिका क्र.२७५४/२१ मध्ये दि.१६/११/२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्याच्या 
अनुषंगाने मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हानिफ़ शेख यांना राज्य शासनाच्या एकत्रित निधी मधून रु. २०,०००/- (अक्षरी रू.वीसहजार) 
नुकसान भरपाईची रक्कम आहरीत करुन 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम आहरीत करुन ती मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हानिफ़ शेख यांना 
देणेकरीता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर खर्च सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी “(02) १०८ शहर पोलीस ,(०२) (०१) शहर पोलीस - आस्थापना (भारित) 
(अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२०५५ ००८८)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेताक २०२११२२९१३१६१९०७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Ramesh 
Murarirao Manale 


उप सचिव, गृह विभाग 

Wd: 

१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

3. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेता/ लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 

४. निबंधक, मा. उच्च न्यायालय,मुंबई 

५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

६.व्यय-७ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८.निवडनस्ती पोल-११. 


